पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या नावामध्ये 
बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, 
नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. 645074-HTED-14025/11/2023-MHT(TE-5) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १९ जुलै २०२३. 
संदर्भ : - 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,झासन निर्णय क्र.६४०७१७--ा0)-१४०२५/११/२०२३-॥॥-ा(-५), 
दि.११.०७.२०२३ 
२) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्र.६३९७२५-पा0)-१४०२५/१८/२०२३-॥॥ना(-५), 
दि.०७.०७.२०२३ 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/ एनजीपी/ 
एआयसीटीई /विना.मान्यता/२०२३/५७३, दिनांक १२.०७.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त नमुद दिनांक ११.०७.२०२३ रोजीचे शासन निर्णयासोबतच्या Annexure 8 - मधील 
अनुक्रमांक २४ वर VIDYAVARDHINIS BHAUSAHEB VARTAK POLYTECHNIC या संस्थेच्या रकाना 
क्रमांक १० मधील (Name of Course) अभ्यासक्रमाचे नाव “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Al)” ऐवजी 
“ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Al) AND MACHINE LEARNING” असे वाचण्यात यावे.” 


2. उपरोक्त नमुद दिनांक : ७.७.२०२३ रोजीचे शासन निर्णयासोबतच्या Annexure A मधील 
अनुक्रमांक ५ वर SHRI RAMKRISHNA PARAMHANS POLYTECHNIC INSTITUTE या संस्थेच्या 
रकाना क्रमांक Yo मधील (Name of Course) अभ्यासक्रमाचे नाव “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A\)” 
ऐवजी “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Al) AND MACHINE LEARNING” असे वाचण्यात यावे.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१९१७१११०४४०८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANITA PRAMOD 
TUMMULWAR 


(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः 645074-HTED-14025/11/2023-MHT(TE-5) 


३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

५. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. सर्व संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 
दिल्ली, 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
रिसर्च बिल्डींग,नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) 
PUG AER लेक पवई, मुंबई - Yoo ०८७, 

१०.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


